लघुटंकलेखक पदावरुन निम्नश्रेणी लघुलेखक 
पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१९/प्र.क्र.१४०/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला ,मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ९ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ शासन आदेशा समक्रमांक दि. १३.०८.२०२० 


आदेशा 
संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये श्री.वि.भ.तेहरे, लघुटंकलेखक यांची निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागात दर्शविण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत 
असून श्री.वि.भ.तेहरे, लघुटंकलेखक यांना दि.१३.८.२०२० पासून मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या कार्यालयात निम्नश्रेणी 
लघुलेखक पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा संदर्भाधिन पदोन्नती 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा किंवा मूळ विभागात परत रुजू होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. 


2. प्रपत्र बढतीचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मूळ विभागात हजर होणे आवश्‍यक आहे. 

३. संदर्भाधिन दिनांक १३.०८.२०२० च्या आदेशातील अन्य अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सदर प्रपत्र बढती 
देण्यात येत आहे. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 

8. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९०९१७१५४११४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
ण 


Gajanan Bhimrao 


Gurav 2 Cary 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.वि.भ.तेहरे, निम्नश्रेणी लघुलेखक (मंत्री, ग्राम विकास कार्यालय) 
प्रत, 


१. खाजगी सचिव मा.मंत्री (ग्राम विकास) कार्यालय, 

२. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४. निवडनस्ती 


